आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१९-२० व २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरिता “ कोव्हिड-१९” (COVID १९) संदर्भात 
वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य खरेदीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक-स्थाविका-०६१६/प्र.क्रं ९६/का.१४८२, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०२० 


वाचा :- 9) नियोजन विभागाचे, शासन निर्णय क्रमांक-स्थाविका-०६१६/प्र.क्रं ९६/का.१४८२, दि.१२/७/२०१६ 
२) नियोजन विभागाचे, शासन निर्णय क्रमांक-स्थाविका-०६१६/प्र.क्रं ९६/का.१४८२, दि.३१/८/२०१७ 


परिपत्रक 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अधिसूचना क्रमांक करोना-२०२०/प्र.क्रं ५८/आरोग्य-५, दिनांक,१४ मार्च, 
२०२० अन्वये साथरोग अधिनियम-१८९७ (Epidemics diseases Act-1897) च्या खंड २,३ व ४ नुसार राज्यात 
“ कोव्हिड-१९” (COVID 19) विषाणुमुळे उदभवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंधक व नियंत्रण करण्यासाठी 
“ महाराष्ट्र “ कोव्हिड-१९” (COVID 19), उपाययोजना नियम-२०२०” प्रमाणे तातडीच्या उपाययोजना निश्चित केल्या 
आहेत. या पार्श्वभुमीवर सध्या “ कोव्हिड-१९” (COVID 19) विषाणूविरुध्द जिल्हा पातळीवर करण्यात येत असलेल्या 
कार्यवाहीला बळ देण्यासाठी एक वेळची “ विशेष बाब* म्हणून “ आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम ” सन २०१९- 
२० व २०२०-२१ अंतर्गत *“ कोव्हिड-१९” (COVID 19) च्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या आपत्काळीन परिस्थितीत 
“वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य” तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 
२. “आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम ” अंतर्गत सन २०१९-२० व २०२०-२१ करिता “कोव्हिड-१९” (COVID 
19) विषाणुमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हास्तरावर परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 
होण्याच्या दृष्टीने खालील “वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य” खरेदी करण्यासाठी विधीमंडळ सदस्यांना रुपये ५० 
लक्ष मर्यादेपर्यंत निधी एक वेळची “ विशेष बाब “ म्हणून उपलब्ध करुन देण्यास शासनाची मान्यता देण्यांत येत आहे. 


अक्र वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य 

धिक इनफ्रारेड थर्मामिटर (Infra-Red Thermometers ) (Non-contact) 

२ पर्सनल प्रोटेक्हान इक्वीपर्मेटस किटस (Personal Protection Equipment (PPE) Kits) 
3 

1 


कौरोना टेस्टींग किटस (CORONA Testing Kits) 

आयसीयु व्हेंटलिटर व आयसोलेड़ान वार्ड / क्वॉर्टरटाईन वार्डस व्यवस्था (ICU Ventilator and 
setting up of Isolation / Quarantine Wards) 

षु वैद्यकीय कर्मचा-यांकरिता फेस मास्क, ग्लोव्हज व सॅनिटायझर ( Face Masks, Gloves and 
Sanitizers for Medical Personnel ) 

& सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने कोव्हीड-१९ (COVID 
19 या विषाणुमुळे उदभवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध करण्याकरिता करण्यांत आलेल्या 
उपाययोजना करिता प्रमाणित केलेले इतर तत्सम वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य ) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्रं ९६/का.१४८२, 


०३. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० व २०२०-२१ करिता “वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व 
साहित्य” खरेदीकरिता विधानमंडळ सदस्यांनी निधीची शिफारस केल्यास जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता 
दयावी व तद्नंतर जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणाचे प्रमुख (9) जिल्हा शल्य चिकित्सक (District Civil 
Surgeon) (२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (District Health Officer, Zilha Parishad.) 
अथवा आवड्यकतेनुसार आयुक्‍त, महानगरपालिका (Commissioner, Municipal Corporation) व 
मुख्याधिकारी, नगरपालिका (Chief Officer, Municipal Councils) यांना खालील अटींनुसार वैद्यकीय 
यंत्रसामुग्री व साहित्य खरेदी करता येईल. 


१. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत “ कोव्हिड-१९” (COVID 19) संदर्भात वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व 
सुविधांबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग अथवा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने विहित केलेल्या 
धोरणानुसार व निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खरेदी करावी. 

२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत “ कोव्हिड-१९” (COVID 19) संदर्भात वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री व सुविधांच्या संदर्भात देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देता येणार नाही. तसेच 
अशा वैद्यकीय साधनसामुग्री सुविधांसाठी कोणताही “आवर्ती खर्च” देखील आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत अनुज्ञेय राहणार नाही. 

०४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन परिपत्रक उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक क्रमांक २०२००३२७१५५२०३०५१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VIJESING DNc-IN, o-COVERNMENT OF MAHARASHTRA, cu=PLANNING 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8bba 


FAT TESING VASAVE ००५०५ भा 00069त 
( वि.फ.वसावे) 
STAI, AERIS शासन 


Wd :- 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. विरोधी पक्षनेते (विधानसभा / परिषद) 

६. कार्याध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ 

७. मा. मुख्य सचिव 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव 

९. सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई 
१०.सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 
११.सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्रं ९६/का.१४८२, 


१२.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकिय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी 

१५.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१६. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपंचायत / परिषद 

१८. नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव / उप सचिव / अवर सचिव / वि. का. अ. 
१९.संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, मुंबई 
२१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
२२.सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक 

२३.सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 

२४.सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 
२५.सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
२६.सर्व कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग 

२७.निवड नस्ती (का. १४८२), नियोजन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


